RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , 


अंक ७६ ] 


बुधवार , ऑगस्ट १८ , २०२१ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १३६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


दुसरा मजला , मंत्रालय ( विस्तार इमारत ) , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १७ ऑगस्ट , २०२१ . 


अधिसूचना 


वैध मापन शास्त्र अधिनियम , २०० ९ . 


क्रमांक वैमाशा . २०२० / प्र.क्र .१४५ / ग्रासं .३ . – वैध मापन शास्त्र अधिनियम , २०० ९ ( २०१० चा क्र . १ ) च्या कलम ५३ च्या पोट - कलम ( १ ) 
व ( २ ) मधील खंड ( ग ) सह कलम २३ च्या पोट - कलम ( २ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि यासंबधात महाराष्ट्र शासनास 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून उक्त अधिनियमातील कलम ५३ च्या पोट - कलम ( १ ) मधील तरतुदीनुसार केंद्र शासनाशी 
पूर्वविचारविनिमय केल्यानंतर याद्वारे महाराष्ट्र वैध मापन शास्त्र ( अंमलबजावणी ) नियम , २०११ मध्ये महाराष्ट्र शासन खालीलप्रमाणे सुधारणा 
प्रस्तावित करीत आहे . सर्व संबधितांना माहितीसाठी व त्यांच्याकडून काही हरकती व सूचना असल्यास त्या विचारात घेऊन सदरचा प्रारुप मसुदा 
दिनांक २ सप्टेंबर , २०२१ रोजी किंवा तद्नंतर विचारात घेण्यासाठी कलम ५३ च्या पोट - कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे महाराष्ट्र 
शासन प्रसिद्ध करीत आहे . 


२ . 


उपरोक्त मसुद्यासंदर्भात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना , अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे 
आत सचिव , अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , मंत्रालय विस्तार इमारत , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२ 
यांना प्राप्त होतील , त्या शासन विचारात घेईल . 


( 
१ 
) 


भाग चार - अ - १३६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार - अ , ऑगस्ट १८ , २०२१ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४३ 


मसुदा नियम 


१ . 


२ . 


या नियमांना “ महाराष्ट्र वैध मापन शास्त्र ( अंमलबजावणी ) ( पहिली सुधारणा ) नियम , २०२१ " असे म्हणण्यात येईल . 
महाराष्ट्र वैध मापन शास्त्र ( अंमलबजावणी ) नियम , २०११ ( यापुढे “ मुख्य नियम " असे संबोधण्यात येईल ) मधील नियम ६ मध्ये 
( क ) पोट - नियम ( १ ) साठी समाविष्ट करण्यात येत असलेला पोट - नियम खालीलप्रमाणे असेल 


“ ( १ ) वजन वा माप यांचा प्रत्येक उत्पादक किंवा दुरुस्तक किंवा विक्रेता आपणाला परवाना मिळावा म्हणून नियंत्रक यांनी विनिर्दिष्ट 
केलेल्या नमुन्यात व पद्धतीत नियंत्रक यांचेकडे किंवा नियंत्रक यांनी प्राधिकृत केलेल्या वैध मापन शास्त्र अधिकाऱ्यांकडे ऑनलाईन अर्ज 


करेल ; 


परंतु , दुरुस्तीसाठी , उत्पादकाने स्वतः निर्माण केलेल्या वजन वा मापाची दुरुस्ती करण्यासाठी त्याची निर्मिती करत असलेल्या 
राज्याव्यतिरीक्त इतर राज्यात दुरुस्ती करण्यासाठी उत्पादकास दुरुस्तीचा कोणताही परवाना घेण्याची आवश्यकता असणार नाही , तथापि , 
उत्पादकाने , दुरुस्तीबाबत संबधित वैध मापन शास्त्र अधिकाऱ्यास आगाऊ कळविले पाहिजे ; 

परंतु , आणखी असे की , एखादी व्यक्ती मालकीच्या किंवा तिच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही वजन वा मापाची खरीखुरी दुरुस्ती 
करीत असेल तर त्या व्यक्तीस या पोट - नियमात नमूद केलेला परवाना घेण्याची आवश्यकता असणार नाही ; 

परंतु , आणखी असेही की , नियंत्रकाने विनिर्दिष्ट केलेली तांत्रिक समर्थता चाचणी उमेदवार उत्तीर्ण झाल्याशिवाय त्यास कोणताही 
परवाना देण्यात येणार नाही 


3 ; 


( ख ) 


पोट - नियम ( २ ) ऐवजी , समाविष्ट करण्यात येत असलेला पोट - नियम खालीलप्रमाणे असेल 


“ ( २ ) वजन वा माप यांचा प्रत्येक उत्पादक किंवा दुरुस्तक किंवा विक्रेता परवान्याची विधीग्राह्यता समाप्त होण्याच्या किमान ३० दिवस 
आधी परवान्याच्या स्वयं नुतनीकरणासाठी नियंत्रक यांचेकडे किंवा नियंत्रक यांनी प्राधिकृत केलेल्या वैध मापन शास्त्र अधिकाऱ्यांकडे 
ऑनलाईन अर्ज करेल " ; 


( ग ) पोट - नियम ( ४ ) मधील “ एक ते पाच कॅलेंडर वर्षाच्या कालावधीकरिता ” या शब्दांऐवजी “ दहा वर्षाच्या कालावधीकरिता " 
हे शब्द समाविष्ट करण्यात येत आहेत . 


( घ ) 


पोट - नियम ( ५ ) मध्ये 


3 


( १ ) पहिल्या परंतुकामध्ये , “ दरवर्षी " या शब्दांऐवजी “ पहिल्या वर्षाकरीता " हे शब्द समाविष्ट करण्यात येत आहेत 
( २ ) दुसऱ्या परंतुकामध्ये , “ दरवर्षी " या शब्दांऐवजी “ पहिल्या वर्षाकरीता " हे शब्द समाविष्ट करण्यात येत आहेत ; 


( ३ ) दुसऱ्या परंतुकानंतर , खालील परंतुकाचा समावेश करण्यात येत आहे 


“ परंतु , आणखी असे की , सर्व्हर किंवा पोर्टलमध्ये बिघाड किंवा नैसर्गिक आपत्ती अशा प्रकरणांमध्ये पहिल्या व दुसऱ्या 
परंतुकामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीमध्ये नियंत्रक यांना वाढ करता येईल " ; 
पोट - नियम ( ६ ) मधील , " किंवा परवान्याची नक्कल प्रत मिळण्यासाठी " हे शब्द वगळण्यात येत आहेत . 
पोट - नियम ( ९ ) मधील , " किंवा साधनसामग्री अथवा हत्यारे इत्यादी " हे शब्द वगळण्यात येत आहेत . 


( च ) 


( छ ) 


३ . 


मुख्य 

नियमातील नियम ११ ऐवजी खालील नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे 


“ ११. उत्पादकांनी अभिलेख ठेवणे , इत्यादी : - वजन वा माप यांचा प्रत्येक उत्पादक किंवा दुरुस्तक किंवा विक्रेता , नियंत्रक 
यांनी विहीत केलेल्या नमुन्यात ऑनलाईन अभिलेख ठेवेल . तसेच नियंत्रक यांनी विहीत केलेल्या नमुन्यात त्रैमासिक अहवाल 
ऑनलाईन सादर करेल . " . 


४ . 


मुख्य 

नियमातील नियम १४ मधील पोट - नियम ( ४ ) वगळण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार - अ , ऑगस्ट १८ , २०२१ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४३ 


३ 


मुख्य नियमास जोडण्यात आलेली अनुसूची – दोन ( क ) वगळण्यात येत आहे . 
मुख्य नियमास जोडण्यात आलेली अनुसूची – दोन ( ख ) वगळण्यात येत आहे . 

मुख्य नियमास जोडण्यात आलेल्या अनुसूची ४ मधील ( एक ) , ( दोन ) आणि ( तीन ) या नोंदी ऐवजी खालील नोंदी समाविष्ट 
करण्यात येत आहेत : 


७ . 


" ( एक ) उत्पादक 


: 


रुपये ८००० / - प्रति वर्षी 


( दोन ) दुरुस्तक 


: 


रुपये ३००० / - प्रति वर्षी 


( तीन ) विक्रेता 


रुपये १५०० / - प्रति वर्षी 


८ . 


मुख्य नियमास जोडण्यात आलेल्या अनुसूची ५ ऐवजी खालील अनुसूची समाविष्ट करण्यात येत आहे : 


" अनुसूची 


पाच 


पहा नियम ६ ( ६ ) ] 
वजन वा माप यांचे उत्पादक किंवा दुरुस्तक किंवा विक्रेता यांच्या परवान्यामध्ये फेरफार करण्याकरिता द्यावे लागणारे शुल्क : 

रुपये ५०० / - प्रति परवाना . 


९ . 


मुख्य नियमास जोडण्यात आलेली अनुसूची 


आठ वगळण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चारूशीला तांबेकर , 
शासनाच्या सह सचिव . 


भाग चार - अ — १३६-२ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार - अ , ऑगस्ट १८ , २०२१ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४३ 


FOOD , CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai , 400 032 , Dated the 17th August 2021 


NOTIFICATION 


LEGAL METROLOGY ACT , 2009 . 


No. LM- 2020 / C.R . 145 / C.P.3.— The following draft of rules further to amend the Maharashtra 
Legal Metrology ( Enforcement ) Rules , 2011 , which the Government of Maharashtra propose to 
make in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and clause ( c ) of sub - section ( 2 ) of 
section 53 read with sub - section ( 2 ) of section 23 of the Legal Metrology Act , 2009 ( 1 of 2010 ) , in its 
application to the Government of Maharashtra and of all other powers enabling it in that behalf 
and after consultation with the Central Government as required by sub - section ( 1 ) of section 53 of 
the said Act , 2009 is hereby published as required by sub - section ( 4 ) of section 53 of said Act , for 
information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said 
draft rules will be taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after the 
2nd September 2021 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Secretary , Food , Civil Supplies 
and Consumer Protection Department , Annex Building , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru 
Chowk , Mumbai 400 032 from any person with respect to the said draft , within the said period 
will be considered by the Government . 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Legal Metrology ( Enforcement ) ( First 
Amendment ) Rules , 2021 . 


2 . In Rule 6 of the Maharashtra Legal Metrology ( Enforcement ) Rules , 2011 ( hereinafter 
referred to as " the Principal Rules ” ) , 


( a ) for sub rule ( 1 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely : 


( 1 ) Every manufacturer or repairer of , or dealer in , weight or measure shall make an online 
application for the issue of a license to the Controller or such Legal Metrology Officer , as may be 
authorized by him in this behalf , in the appropriate form and procedure as may be specified by the 
Controller ; 


Provided that , no license to repair shall be required by a manufacturer to repair the 
weight or measure manufactured by him and used in other State , however , the manufacturer 
has to inform in advance to the concerned Legal Metrology Officer about the repairing : 


Provided also that , a person who bonafide repairs any weight or measure owned or 
possessed by him shall not be required to obtain a license referred in this sub rule : 


Provided further that , no license shall be issued unless the applicant has passed technical 
ability test as may be specified by the Controller ” ; 


( 6 ) for sub - rule ( 2 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार - अ , ऑगस्ट १८ , २०२१ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४३ 


“ ( 2 ) Every manufacturer or repairer of , or dealer in , weight or measure shall make an online 
application for auto renewal of license at least thirty days before the expiry of the validity of 
license to the Controller or such Legal Metrology Officer , as may be authorized by him in this 
behalf , in the appropriate form and procedure as may be specified by the Controller . ” ; 


( c ) in sub - rule ( 4 ) , for words “ period not exceeding five calendar years ” , the words “ period 
not exceeding ten calendar years ” , shall be substituted ; 


( d ) in of sub - rule ( 5 ) , 


( i ) in the first proviso , the words " per year ” the words “ for first year ” shall be 
substituted ; 


( ii ) in the second proviso , for the words “ per year ” the words for " first year ” shall be 
substituted ; 


( iii ) after second proviso , the following proviso shall be added , namely : 


Provided further that , in case of any server or portal issue or in case of natural calamity , 
the time- limit specified in the first and second proviso shall be extended by the Controller . ” ; 


( e ) in sub rule ( 6 ) the words or for the issue of a duplicate license ” shall be deleted ; 


in sub - rule ( 9 ) the words or equipments or tools , etc. ” shall be deleted . 


3 . 


For rule 11 of the Principal Rules , the following rule shall be substituted , namely : 


“ 11. Records to be maintained by manufacturers , etc. 


Every manufacturer or repairer of , or dealer in , weight or measure shall maintain records 
online in the appropriate format as may be specified by the Controller and also submit such 
periodical reports online in the appropriate format as may be specified by the Controller . ” 


4 . 


In rule 14 of the Principal Rules , sub - rule ( 4 ) shall be deleted . 


5 . 


SCHEDULE - II - A appended to the Principal Rules shall be deleted . 


6 . 


SCHEDULE - II - B appended to the Principal Rules shall be deleted . 


7 . In SCHEDULE - IV appended to the Principal Rules , for entries ( i ) , ( ii ) and ( iii ) the 
following entries shall be substituted , namely : 


" i ) Manufacturer 


: Rs . 8000 per year . 


( ii ) Repairer 


: Rs . 3000 per year . 


( iii ) Dealer 


: Rs . 1500 per year . ” 


8 . For SCHEDULE V appended to the Principal Rules , the following Schedule shall be 
substituted , namely : 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार - अ , ऑगस्ट १८ , २०२१ / श्रावण २७ , शके १ ९ ४३ 


SCHEDULE V 


[ see Rule 6 ( 6 


Fee for alteration in manufacturer or , repairer of , or dealer in weight or measure license : 

Rs . 500 / - per license . " 


9. SCHEDULE VIII appended to the Principal Rules shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


CHARUSHILA TAMBEKAR , 


Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


